प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
(PM-POSHAN) योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र व 
राज्य हिस्स्याचा निधी 
वितरणाबाबत... (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 


१) केंद्र शासनाचे SST क्र. प्र. क्र.३-४/२०२२-)७5 (PMP) दि.३१ मार्च, २०२३ 


२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ -३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 


3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३, 
दि.१५ मे, २०२३. 


४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ -३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ 


५) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H.3-8/2023-Desk (PMP) दि.१२ डिसेंबर, 2023. 


६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३, 
दि.१८ डिसेंबर, २०२३. 


७) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र.3-४/२०२३-०७5 (PMP) दि.१३ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पोषण हाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक 


वर्षातील मंजूर निधीमधील पहिल्या हप्त्याचा उर्वरित रु.१९०६९.४० लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन 


दि.१३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर 


निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती उपयोजना या घटकांतर्गत केली आहे. 


त्यानुषंगाने सदर निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.१४२६७.७२ लक्ष इतका निधी 


उपलब्ध झाला आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त झालेला पहिल्या हप्त्यातील 


सर्वसाधारण घटाकांतर्गतचा निधी दि.१८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 


करण्यात आला आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. तथापि, 


स्वयंपाकी तथा मतदनीस यांच्या रु.२५००/- प्रती माह मानधनामध्ये रु.६००/- केंद्र हिस्सा व 


रु.१९००/- राज्य हिस्सा आहे. त्यामुळे राज्य हिस्सामधून समरुप निधीपेक्षा जादा निधी वितरीत करणे 


आव्यक आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.१४२६७.७२ लक्ष व राज्य 


हिस्साचा रु.१४०००.७७ लक्ष असा एकूण रु.२८२६८.४९ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री पोषण aed निर्माण योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केद्र व राज्य हिस्सा 


मिळून खालीलप्रमाणे लेखाशिर्षनिहाय रु.२८२६८.४९ लक्ष (रुपये दोनशे ब्याऐंशी कोटी अडुसष्ट लक्ष 


एकोणपन्नास हजार फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 


वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पक ताव या शासन निर्णयान्वये 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित वितरीत कळपयान 
तरतूद*पुरवणी मागणी मान्यता देण्यात येत 
असलेला निधी 
i . | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) 
प्रधान मंत्री पोषण हकती निर्माण (पीएम-पोषण) | ₹-११९५४३.७७ लक्ष रु.१४२६७.७२ लक्ष 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८०६) 
२. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पीएम-पोषण) |  *"८२००२३-५९ लक्ष ह... 
(राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८१५) 
एकूण रु.२०१५४७.३६ लक्ष रु.२८२६८.४९ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये 


दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभागाच्या सदर 


परिपत्रकान्वये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यात यावे. 


३. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देशा/आदेश/शासन 


निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक 


(प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१६१४५८४९५४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD १8१1 PATIL 

p RA M O D A B AJ | IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1 db 1f3c521002555e05c455e8 
6fa1c9c82a1d82b, postalCode=400032, st=Mah 


arash 
seriall ber=68D5A8ABFFDD75CBA24301AA39C12B40983F304D7 
267796A32B42D4D558F 1A1F, PRAMOD ABAJI PATIL 


Date: 2024.02.16 15:08:00 +05'30’' 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


an 


S 
na >“ ~n ष्य“ ~ ~~ ~~ ~~ 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.१८४/एस.डी.३ 


९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५ , मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


oO 
[४] 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१ 
१६ 
१७ 
AG 
१९ 


क्ट na ~— ~ ord ~~ — ~— ~~ ~— 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


